रा.प.छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सीबीएस 
२ (ऐल्वे स्टेशन) आगारच्या आवारात विद्युत 
प्रणालीवर चाळणा-या बसेस करीता विद्युत 
चाजींग स्टेशन उभारण्याबाबत प्रशसकीय मंजूरी 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०९२४/प्र.क्र.१२६/परि-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 
संदर्भ :- 
उपाध्यक्ष ब व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 

क्र.राप/स्थाअ/विद्युत/२७३२, दि.२२.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळातील रा. प. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सीबीएस २ 
(रेल्वे स्टेशन) आगाराच्या आवारात विद्युत प्रणालीवर चालणा-या बसेस करीता विद्युत चाजींग स्टेशन 
उभारणे साठी रु.१४,९९,०३,७८५.०० (रु. चोदा कोटी नव्याण्णव लाख तीन हजार सातशे पंच्याऐंशी फक्‍त) 
इतक्या रकमेच्या अंदाज पत्रकास प्रशासकोय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


रा. प. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सीबीएस २ (रेल्वे स्टेशन) आगाराच्या आवारात विद्युत 
प्रणालीवर चालणा-या बसेस करीता विद्युत चाजींग स्टेशन उभारणे साठी रु.९४,९९,०३,७८५.०० (रु. चौदा 
कोटी नव्याण्णव लाख तीन हजार सातशे पंच्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील 
अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

(अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 

वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

(आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 

करुनच काम हाती घ्यावे. 

(इ) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

(ई) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ ता.क. 

१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार करण्यात यावी. 

(उ) सदर कामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात येईल. 

(ऊ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बिडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि. 

०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
२. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३, ३०५५ मार्ग परिबहन ०० -- १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ बसस्थानकांचे 
आधुनिकोकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करिता 
अनुदान" या लेखाशोर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०९२४/प्र.क्र.१२६/परि-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारमधील 
परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा ब अटीमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. १३४(१९) अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२४१७०७३२३६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SARIKA ASHISH or Maa 
GANVIR यमा 
(सारिका मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

४) परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई. 
६) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


